संसदीय कार्य विभागासाठी नवीन 
प्रिंटर्स खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लेसाख ०४१९/प्र.क्र.४/तीन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 


उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 
3) कार्यालयीन आदेशा, संसदीय कार्य विभाग, क्रमांक राअभा ६०१८/ प्र.क्र.२/तीन 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ 
४) शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग, क्रमांक लेसाख ०४१९/प्र.क्र.४/तीन, 
दिनांक ३१ जुले २०१९ 


प्रस्तावना :- 


संसदीय कार्य विभागातील दैनंदिन कामकाज व विधानमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजाची 
तातडी विचारात घेऊन संसदीय कार्य विभागासाठी ३ मल्टिफंक्कान प्रिंटर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव 
विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधिन अनुक्रमांक 
२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाच्या 
TEAS ई-मार्केटप्लेस या पोर्टलवरुन 3 मल्लटिफंक्कान प्रिंटर्सच्या खरेदीसाठी नोंदणी करण्यात आली 
होती. त्यानुसार पुरवठादारांपैकी न्यूनतम (एल-१) दर असलेल्या पुरवठादाराची निवड करण्यात आली 
होती व त्यांच्याकडे उक्त वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी मागणी नोंदविण्यात आली होती. तथापि, सदर 
पुरवठादाराने मागणीप्रमाणे वस्तु पुरविण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
पोर्टलवर नव्याने खरेदी प्रक्रिया सुरु करणे आवश्‍यक आहे. दरम्यान विभागासाठी 3 मल्टिफंक्ान प्रिंटर्स 
ऐवजी ३ सिंगल hear प्रिंटर्सची खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यास्तव संदर्भाधिन 
अनुक्रमांक ४ येथील निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करणे आवश्‍यक आहे आणि वर नमूद 
केल्याप्रमाणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या धोरणाच्या अधीन राहून संसदीय कार्य 
विभागासाठी आवश्‍यक असलेल्या ३ प्रिंटर्सची खरेदी प्रक्रिया सुरु करण्याची व त्यासाठी प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्य विभागाचा संदर्भाधिन अनुक्रमांक 
४ येथील दिनांक ३१ जुले, २०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 


२. संसदीय कार्य विभागाचे दैनंदिन कामकाज व विधानमंडळ अधिवेडानाच्या कामकाजाची तातडी 
विचारात घेता, संसदीय कार्य विभागासाठी ३ सिंगल hear प्रिंटर्स विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलद्वारे खरेदी करण्यास याद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः लेसाख ०४१९/प्र.क्र.४/तीन 


देण्यात येत आहे. सदर बाबीवर होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या 
वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या मंजूर निधी मधून करण्यात येईल. 
लेखाशिर्ष :'मागणी क्रमांक -पी-१ 
मुख्यलेखाशिर्ष २०५२- सचिवालय - सर्वसाधारण सेवा 

०९० - सचिवालय, 

(00)(09) संसदीय कार्य विभाग (अनिवार्य) 

संकेतांक (२०५२ ०२६८) 

१७, संगणक खर्च ' 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ १३ / विनियम, भाग-२ दिनांक १७ 
एप्रिळ २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग - पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक २७-अ, नियम क्रमांक ७६ खाली प्रशासनीक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारांच्या अधीन राहून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००११५५९५००२१५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sarfare Ramesh 2: 


Of Mi 
|Code=400032, st=M 
13392e2676 1 deeb6b2efcSfIbea42 
Odffdc1d69d316: 


S a k h a fa mM a 1774b5223846fb28e7bf47 
(र. स. सरफरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (संसदीय कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (संसदीय कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री (संसदीय कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (संसदीय कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 
११. आहरण व संवितरण अधिकारी, रोख शाखा, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (सर्व कार्यासने), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती. 


